Reg. No. /NP CITY/236/2018-20. 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण 
प्राधिकत प्रकाशन 








वर्ष ७, अंक ४] बुधवार, फेब्रुवारी २४, २०२१/फाल्गुन ५, शके १९४२ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ६२.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अ-अमरावती विभागीय पुरवणी 





(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिकक्‍त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १-अ (असा.) (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२० मध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब 
सादर न केल्याने निरर्ह ठरविणेबाबत. 








मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक एमईसी-१०९५-१०१-कार्या. ३, दिनांक ०७ फेब्रुवारी १९९५ अन्वये निवडणूक 


माहिती 


लढविणा' व्यक्‍तीने निवडणुकीम' Cy खर्चाची fan idan निकाल जाहीर दिनांकापासून x दिवसांत री x आहे 
लढविणा-या व्यक्‍तीने निवडणुकीमध्ये केलेल्या wale त लज झाल्याच्या ॥,दनाकापासून ३० [दवसात सादर करणे बंधनकारक .मा. 








निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र. रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र.क्र.१९-का-७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे निवडणुक कार्यक्रमानुसार दिनांक ८ जानेवारी २०२० 





रोजी निकाल जाहीर जिल्हा परिषद व अंतर्गत ia ननी समिती (9 सार्वत्रिक निवडणुकांम' LD विहित मुदतीत व रीतीने oY 
SIT TPT oT ज झालेल्या अकोला जि परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती aah नेवडणुकांमध्ये विहित तीत व आवश्यक रता 











खर्चाची माहिती सादर न करणा-या व्यक्तिची यादी उपविभागीय अधिकारी अकोट यांचे कडून या कार्यालयास सादर करण्यात आली. त्यावरुन सदर 














यादीतील व्यक्तिना सुनावणीद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेवून अभिप्रायासह अहवाल या 








कार्यालयात सादर केला. प्रकरणात दाखल सर्व कागदपत्रे, अहवाल व संबंधितांचे जबाब यांचा विचार करता खालील व्यक्तिंनी विहित मुदतीत व आवश्यक 


रीतीने निवडणूक 


ने निव खर्चाचा हिशेब सादर केला नसल्याचे सिद्ध होत आहे. तसेच या विलंबासाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन आढळून आले 














. त्यामुळे मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०१५-प्र.क्र.१०-का-६, दिनांक Io ऑगस्ट २०१५ अन्वये 
नाही. त्यामुळे मा. राज्य गू यांचे आदेश रानिआ-नप-२०१५-प्र.क्र.१०-का-६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ अन्वये 





मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे. 


आदेश 





(पारित दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१) 


क्र. कक्ष १९-जि.प.-प:'स.-ग्रापॅनि-निवडणूक खर्च-०१-२०२१ — 








महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम १५ ख (१) व कलम ६२ क (१) अन्वये खालील व्यक्तींना निरर्ह असल्याचे 








घोषित करण्यात येत आहे. ते या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता, परिषदेचा व पंचायतेचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा 





सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरह असतील. 


अ.--एक-अ-१(१७३४). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २४, २०२१/फाल्गुन ५, शके १९४२ 





























अनुसूची 
अ. क्र. पंचायत समिती निर्वाचक गण क्रमांक व नाव निरर्ह ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 
(१) (२) (३) (¥) 
१ तेल्हारा १-सौदळा सपकाळ Tara मिलिंद, रा. कार्ला, ता. तेल्हारा, जि. अकोला 
२ तेल्हारा १-सौदळा सरस्वती महेंद्र अंदुरकर, रा. भैरवगड, ता. तेल्हारा, जि. अकोला 
३ तेल्हारा ४-हिवरखेड सादेकाबी शे. नईम, रा. हिवरखेड, ता. तेल्हारा, जि. अकोला 
तेल्हारा ८-तळेगाव बु. रेखाते प्रकाश तुकाराम, रा. हिवरखेड, ता. तेल्हारा, जि. अकोला 
4 तेल्हारा ९-बेलखेड सोळंके विमल गुलाबसिंग, रा. बेलखेड, ता. तेल्हारा, जि. अकोला 


भाग १-अ (असा.) (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ११. 


जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२० मध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब 
सादर न केल्याने Pes ठरविणेबाबत. 





मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक एमईसी-१०९५-१०१-कार्या. ३, दिनांक ०७ फेब्रुवारी १९९५ अन्वये निवडणूक 
लढविणा-या व्यक्‍तीने निवडणूकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहिती निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत सादर करणे बंधनकारक आहे. मा. 
निवडणुक आयोगाचे पत्र क्र. रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र.क्र.१९-का-७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे निवडणुक कार्यक्रमानुसार दिनांक ८ जानेवारी २०२० 
रोजी निकाल जाहीर झालेल्या अकोला जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रीतीने 
खर्चाची माहिती सादर न करणा-या व्यक्तिची यादी उपविभागीय अधिकारी अकोट यांचे कडून या कार्यालयास सादर करण्यात आली. त्यावरुन सदर 
यादीतील व्यक्तिना सुनावणीद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेवून अभिप्रायासह अहवाल या 
कार्यालयात सादर केला. प्रकरणात दाखल सर्व कागदपत्रे, अहवाल व संबंधितांचे जबाब यांचा विचार करता खालील व्यक्तिंनी विहित मुदतीत व आवश्यक 
रीतीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर केला नसल्याचे सिद्ध होत आहे. तसेच या विलंबासाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन आढळून आले 
नाही. त्यामुळे मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०१५-प्र.क्र.१०-का-६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ अन्वये 


















































मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे. 


आदेश 





(पारित दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१) 


क्र. कक्ष १९-जि.प.-प:'स--ग्रापंनि-निवडणूक खर्च-०२-२०२१ — 








महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम १५ ख (१) व कलम ६२ क (१) अन्वये खालील व्यक्तींना निरर्ह असल्याचे 
घोषित करण्यात येत आहे. ते या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता, परिषदेचा व पंचायतेचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा 
सदस्य होण्यासाठी निवडणुक लढविण्यास निरर्ह/अपात्र असतील. 












































अनुसूची 

अ. क्र. जिल्हा परिषद निर्वाचक गण क्रमांक व नाव निरर्ह ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 

(१) (२) (३) (x) 

q अकोला ११-अकोली जहॉ. ठाकरे YOR अनिल, डांगरखेड, ता. अकोट, जि. अकोला 

२ अकोला १०-अकोलखेड रंदे भुषण सुभाष, रा. अकोलखेड, ता. अकोट, जि. अकोला 
अ. क्र. पंचायत समिती निर्वाचक गण क्रमांक व नाव Fre ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 

(१) (२) (३) (ड) 

१ अकोट १९-अकोलखेड अजय मनोहर ताडे,रा. अंबोडा, ता. अकोट, जि. अकोला 

२ अकोट १९-अकोलखेड पाथरकर गजानन शत्रुघ्न, रा. अकोलखेड, ता. अकोट, जि. अकोला 

३ अकोट २१-अकोली जहागीर  ढीगर वर्षा श्रीकृष्ण, रा. वस्तापूर, ता. अकोट, जि. अकोला 

४ अकोट २२-पणज खोटे राहिदास मुन्ना, रा. खिरकुंड, ता. अकोट, जि. अकोला 

4 अकोट २४-वडाळी देशमुख रजनी रामा खंडारे, रा. वडगांव मेंढे, ता. अकोट, जि. अकोला 

अकोट २७-वरुर पडोळे गजानन विठ्ठल, रा. वरूर, ता. अकोट, जि. अकोला 








अकोट ३१-चौहट्टा बाजार साबळे दिपाली श्रीकांत, रा. देवर्डा, ता. अकोट, जि. अकोला 
अकोट ३२-केळीवेळ लेलेकर अजय दिलीप, रा. करोडी, ता. अकोट, जि. अकोला 





द 
७ अकोट २९-कुटासा भातकर गौकर्णा रमेश, रा. दिनोडा, ता. अकोट, जि. अकोला 
८ 
९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २४, २०२१/फाल्गुन ५, शके १९४२ 3 





भाग 9-31 (असा.) (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १२. 


जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२० मध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब 
सादर न केल्याने निरर्ह ठरविणेबाबत. 








मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक एमईसी-१०९५-१०१-कार्या. ३, दिनांक ०७ फेब्रुवारी १९९५ अन्वये निवडणुक 
लढविणा-या व्यक्तीने निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहिती निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांत सादर करणे बंधनकारक आहे. मा. राज्य निवडणूक 
आयोगाचे पत्र क्र. रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र क्र.१९-का-७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे निवडणूक कार्यक्रमानुसार दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजी 
निकाल जाहीर झालेल्या अकोला जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रीतीने 
खर्चाची माहिती सादर न करणा-या व्यक्तिची यादी उपविभागीय अधिकारी, मुर्तिजापूर यांचे कडून या कार्यालयास सादर करण्यात आली. त्यावरुन सदर 
यादीतील व्यक्तिना सुनावणीद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेवुन अभिप्रायासह अहवाल या 



































कार्यालयात सादर केला. प्रकरणात दाखल सर्व कागदपत्रे, अहवाल व संबंधितांचे जबाब यांचा विचार करता खालील व्यक्तिंनी विहित मुदतीत व आवश्यक 
रीतीने निवडणुक खर्चाचा हिशेब सादर केला नसल्याचे सिद्ध होत आहे. तसेच या विलंबासाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन आढळून आले 
नाही. त्यामुळे मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०१५-प्र.क्र.१०-का-६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ अन्वये 


मिळालेल्या 


ल अधिकारांचा वापर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे. 

















आदेश 





(पारित दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१) 


क्र. कक्ष १९-जि.प.-प'स.-ग्रापॅनि-निवडणुक खर्च-०३-२०२१ — 








महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम १५ ख (१) व कलम ६२ क (१) अन्वये खालील व्यक्तींना निरर्ह असल्याचे 
घोषित करण्यात येत आहे. ते या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता, परिषदेचा व पंचायतेचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा 
सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह/अपात्र असतील. 





















































अनुसूची 
अ. क्र. जिल्हा परिषद निर्वाचक गण क्रमांक व नाव Pre ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 
(१) (२) (३) (8) 
q अकोला १९-कुरूम मंदाबाई साहेबराव कडू, रा. राजापूर खिनखिनी, ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला 
२ अकोला २१-सिरसो आशाताई वसंतराव ठाकरे, रा. चिखली गेट, ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला 
अ. क्र. पंचायत समिती निर्वाचक गण क्रमांक व नाव Fire ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 
(१) (२) (३) (ड) 
१ मुर्तिजापूर ३४-लाखपूरी उषा सुरेश जोगी, रा. लाखपूरी, ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला 
२ मुर्तिजापूर ३६-बपोरी प्रतिभा नारायण तांबडे, रा. हिवरा कोरडे, ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला 
३ मुर्तिजापूर ३६-बपोरी ज्ञानेश्वर माणिकराव लवंकार , रा. कवठा खोलापूर, ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला 
मुर्तिजापूर ४०-जामठी बु. सदाशिव देवजी दडस, रा. मलकापूर, ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला 
4 मुर्तिजापूर ४०-जामठी बु. शेख बशीर शेख हबीब, रा. बोरगांव Pele, पो. बेंबळा, ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला 
द मुर्तिजापूर ४२-जांभा उमाताई गोपाळ ठोकळ, रा. जांभा बु., ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला 
मुर्तिजापूर ४२-जांभा निर्मला पुरुषोत्तम भटकर, रा. जांभा बु., ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला 


भाग १-अ (असा.) (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १३. 


जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२० मध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब 
सादर न केल्याने निरर्ह ठरविणेबाबत. 





मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक एमईसी-१०९५-१०१-कार्या. ३, दिनांक ०७ फेब्रुवारी १९९५ अन्वये निवडणूक लढविणा-या 
व्यक्तीने निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहिती निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांत सादर करणे बंधनकारक आहे. मा. राज्य निवडणुक आयोगाचे पत्र 
क्र. रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र.क्र.१९-का-७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे निवडणुक कार्यक्रमानुसार दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजी निकाल जाहीर 
झालेल्या अकोला जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रीतीने खर्चाची माहिती सादर 
न करणा-या व्यक्तिची यादी उपविभागीय अधिकारी, अकोला यांचे कडून या कार्यालयास सादर करण्यात आली. त्यावरुन सदर यादीतील व्यक्तिना 























४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २४, २०२१/फाल्गुन ५, शके १९४२ 











सुनावणीद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेवून अभिप्रायासह अहवाल या कार्यालयात सादर केला. 
प्रकरणात दाखल सर्व कागदपत्रे, अहवाल व संबंधितांचे जबाब यांचा विचार करता खालील व्यक्तिंनी विहित मुदतीत व आवश्यक रीतीने निवडणूक खर्चाचा 
हिशेब सादर केला नसल्याचे सिद्ध होत आहे. तसेच या विलंबासाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन आढळून आले नाही. त्यामुळे मा. राज्य 
निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०१५-प्र क्र.१०-का-६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे. 




















आदेश 





(पारित दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१) 


क्र. कक्ष १९-जि.प.-प:'स--ग्रापंनि-निवडणूक खर्च-०४-२०२१ — 








महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम १५ ख (१) व कलम ६२ क (१) अन्वये खालील व्यक्तींना निरर्ह असल्याचे 
घोषित करण्यात येत आहे. ते या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता, परिषदेचा व पंचायतेचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा 
सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास xs असतील. 






































अनुसूची 
अ. क्र. जिल्हा परिषद निर्वाचक गण क्रमांक व नाव Pre ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 
(१) (२) (३) (ड) 
१ अकोला २७-उगवा आकोश जगदेव सिरसाट, रा. उगवा, ता. जि. अकोला 
२ अकोला ३०-कानशिवनी श्रीराम नामदेवराव बोबडे, रा. देवळी, ता. जि. अकोला 
अ. क्र. पंचायत समिती निर्वाचक गण क्रमांक व नाव Pre ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 
(१) (२) (३) (x) 
q अकोला ४७-आगर विजयसिंह बाबुराव डाबेराव, रा. गांत्रा, पो. खांबोरा, ता. जि. अकोला 
२ अकोला ५१-आपातापा उज्वला रामचंद्र घावट, रा. घुसरवाडी, पो. म्हातोडी, ता. जि. अकोला 
३ अकोला ५३-उगवा शशिकला श्रीकृष्ण चव्हाण, रा. तुकाराम चौक, अकोला, ता. जि. अकोला 
अकोला ५५-बाभुळगांव लताबाई विठ्ठलराव इंगळे, रा. बाभुळगांव जहॉ., ता. जि. अकोला 
५ अकोला ६०-कानशिवनी मनोज शिवदास हागे, रा. राजापूर, पो. निपाणा, ता. जि. अकोला 
& अकोला ६१-बोरगांव मंजू प्रमिला कैलास बागडे, रा. अन्वी मिर्झापूर, ता. जि. अकोला 
अकोला ६२-गोरेगाव खुर्द वासुदेव नामदेव वानखडे, रा. कळंबेश्वर, पो. निंबी मालोकार, ता. जि. अकोला 


भाग १-अ (असा.) (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १४. 


जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२० मध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब 
सादर न केल्याने Pes ठरविणेबाबत. 





मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक एमईसी-१०९५-१०१-कार्या. ३, दिनांक ०७ फेब्रुवारी १९९५ अन्वये निवडणूक 
लढविणा-या व्यक्तीने निवडणूकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहिती निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांत सादर करणे बंधनकारक आहे. मा. निवडणूक 
आयोगाचे पत्र क्र. रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र क्र.१९-का-७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे निवडणूक कार्यक्रमानुसार दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजी 
निकाल जाहीर झालेल्या अकोला जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रीतीने 
खर्चाची माहिती सादर न करणा-या व्यक्तिंची यादी उपविभागीय अधिकारी, बाळापूर यांचे कडून या कार्यालयास सादर करण्यात आली. त्यावरुन सदर 
यादीतील व्यक्तिना सुनावणीद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेवून अभिप्रायासह अहवाल या 
कार्यालयात सादर केला. प्रकरणात दाखल सर्व कागदपत्रे, अहवाल व संबंधितांचे जबाब यांचा विचार करता खालील व्यक्तिंनी विहित मुदतीत व आवश्यक 
रीतीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर केला नसल्याचे सिद्ध होत आहे. तसेच या विलंबासाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन आढळून आले 
नाही. त्यामुळे मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०१५-प्र.क्र.१०-का-६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ अन्वये 
मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे. 





















































आदेश 





(पारित दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१) 


क्र. कक्ष १९-जि.प.-प'स--ग्रापंनि-निवडणूक खर्च-०५-२०२१ — 








महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम १५ ख (१) व कलम ६२ क (१) अन्वये खालील व्यक्तींना निरर्ह असल्याचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २४, २०२१/फाल्गुन ५, शके १९४२ षु 











घोषित करण्यात येत आहे. ते या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता, परिषदेचा व पंचायतेचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा 





सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निर्ह असतील. 





























अनुसूची 
अ. क्र. पंचायत समिती निर्वाचक गण क्रमांक व नाव Pree ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 
(१) (२) (३) (ड) 
q बाळापूर ६९-हातरुण महादेव लक्ष्मण डोंगरे,रा. हातरुण, ता. बाळापूर, जि. अकोला 
२ बाळापूर ६९-हातरुण सिमा मनोहर डोंगरे, रा. हातरुण, ता. बाळापूर, जि. अकोला 
३ बाळापूर ७६-पारस-२ कांचन जयपाल पाटिल, रा. कोळासा, ता. बाळापूर, जि. अकोला 
बाळापूर ७७-बटवाडी बु. विनोद मधुकर भांबेरे, रा. तामशी, ता. बाळापूर, जि. अकोला 
4 बाळापूर ७८-देगाव गायत्री गोपाल भाकरे, रा. देगाव, ता. बाळापूर, जि. अकोला 


भाग १-अ (असा.) (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १५. 


जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२० मध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब 
सादर न केल्याने Pe ठरविणेबाबत. 





मा. राज्य निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक एमईसी-१०९५-१०१-कार्या. ३, दिनांक ०७ फेब्रुवारी 
१९९५ अन्वये निवडणूक लढविणा-या व्यक्तीने निवडणूकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहिती निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांत सादर करणे बंधनकारक 
आहे. मा. निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र. रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र.क्र.१९-का-७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे निवडणूक कार्यक्रमानुसार दिनांक ८ 
जानेवारी २०२० रोजी निकाल जाहीर झालेल्या अकोला जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये विहित मुदतीत व 
आवश्यक रीतीने खर्चाची माहिती सादर न करणा-या व्यक्तिची यादी उपविभागीय अधिकारी, मुर्तिजापूर यांचे कडून या कार्यालयास सादर करण्यात आली. 
त्यावरुन सदर यादीतील व्यक्तिंना सुनावणीद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेवून अभिप्रायासह 
अहवाल या कार्यालयात सादर केला. प्रकरणात दाखल सर्व कागदपत्रे, अहवाल व संबंधितांचे जबाब यांचा विचार करता खालील व्यक्तिंनी विहित मुदतीत व 
आवश्यक रीतीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर केला नसल्याचे सिद्ध होत आहे. तसेच या विलंबासाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन 
आढळून आले नाही. त्यामुळे मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०१५-प्र.क्र.१०-का-६, दिनांक १० ऑगस्ट 


















































२०१५ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे. 


आदेश 





(पारित दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१) 


क्र. कक्ष १९-जि.प.-प:'स.-ग्रापॅनि-निवडणूक खर्च-०६-२०२१ — 


समिती 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम १५ ख (१) व कलम ६२ क (१) अन्वये खालील व्यक्तींना निरर्ह असल्याचे 
घोषित करण्यात येत आहे. ते या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता, परिषदेचा व पंचायतेचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा 

















सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निर्ह असतील. 












































अनुसूची 

अ. क्र. जिल्हा परिषद निर्वाचक गण क्रमांक व नाव Pre ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 

(१) (२) (3) (8) 

q अकोला ४२-दगडपारवा वंदना महादेव राठोड, रा. काजळेश्वर, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 

२ अकोला ४३-पिंजर ज्योती प्रदीपकुमार लहाने, रा. पिंजर, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 

३ अकोला ४४-जनुना भिमराव राजाराम पावले, रा. वस्तापूर, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 

४ अकोला ४४-जनुना प्रदिप दयाराम सिरसाम, रा. पिंजर, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 

4 अकोला ४५-महान मणकर्णाबाई जगदेव लोखंडे, रा. टिटवन, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
अ. क्र. पंचायत समिती निर्वाचक गण क्रमांक व नाव Pre ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 

(१) (2) (3) (8) 

q बार्शिटाकळी ८१-कान्हेरी सरप सुकेशिनी प्रविण मोहोड, रा. आळंदा, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 

२ बार्शिटाकळी ८१-कान्हेरी सरप रेखा वासुदेव खंडारे, रा. कान्हेरी सरप, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 


अ.-एक-अ-२ (१७३४). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २४, २०२१/फाल्गुन ५, शके १९४२ 



























































अनुसूची-चालू 
(१) (२) (३) (ड) 
३ बार्शिटाकळी ८१-कान्हेरी सरप अंतकला अमोल निखाडे, रा. वरखेड, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
४ बार्शिटाकळी ८१-कान्हेरी सरप गोदावरी दादाराव निखाडे, रा. वरखेड, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
4 बार्शिटाकळी ८२-विझोरा महादेव राजाराम डवळे, रा. आळंदा, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
६ बार्शिटाकळी ८२-विझोरा गोवर्धन ओमकार राठोड, रा. कातखेड, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
७ बार्शिटाकळी ८३-दगडपारवा बेबी सुरेश राठोड, रा. जनुना, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
बार्शिटाकळी ८५-पिंजर वैभव विजय गुल्हाणे, रा. पिंजर, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
बार्शिटाकळी ८५-पिंजर सुनिता नंदकिशोर cong, रा. पिंजर, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
१० बार्शिटाकळी ८८-जनुना कविता आबाराव राठोड, रा. भेंडीमहाला, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
११ बार्शिटाकळी ९१-पुनोती बु. सुरेश झिपसिंग जाधव, रा. शेलगाव, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
१२ बार्शिटाकळी ९२-राजंदा आशिष हरिभाऊ कोल्हे, रा. राजंदा, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
१३ बार्शिटाकळी ९३-जामवसू दुर्गा रूपेश नांदे, रा. मुंगसाजी नगर, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
ay बार्शिटाकळी ९३-जामवसू योगिता योगेश जाधव, रा. चेलका, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
a बार्शिटाकळी ८४-साखरवीरा अमोल आत्माराम आंधळे, रा. वरखेड, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 
१६ बार्शिटाकळी ८४-साखरवीरा नामदेव विलास येवले, रा. वरखेड खु., ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला 


भाग १-अ (असा.) (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १६. 


जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२० मध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब 
सादर न केल्याने Pes ठरविणेबाबत. 





मा. राज्य निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक एमईसी-१०९५-१०१-कार्या. ३, दिनांक ०७ फेब्रुवारी 
१९९५ अन्वये निवडणूक लढविणा-या व्यक्तीने निवडणूकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहिती निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांत सादर करणे बंधनकारक 
आहे. मा. निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र. रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र.क्र.१९-का-७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे निवडणूक कार्यक्रमानुसार दिनांक ८ 
जानेवारी २०२० रोजी निकाल जाहीर झालेल्या अकोला जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये विहित मुदतीत व 
आवश्यक रीतीने खर्चाची माहिती सादर न करणा-या व्यक्तिची यादी उपविभागीय अधिकारी, बाळापूर यांचे कडून या कार्यालयास सादर करण्यात आली. 
त्यावरुन सदर यादीतील व्यक्तिना सुनावणीद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेवून अभिप्रायासह 
अहवाल या कार्यालयात सादर केला. प्रकरणात दाखल सर्व कागदपत्रे, अहवाल व संबंधितांचे जबाब यांचा विचार करता खालील व्यक्तिंनी विहित मुदतीत व 
आवश्यक रीतीने निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर केला नसल्याचे सिद्ध होत आहे. तसेच या विलंबासाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन 
आढळून आले नाही. त्यामुळे मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०१५-प्र.क्र.१०-का-६, दिनांक १० ऑगस्ट 
२०१५ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे. 






































आदेश 





(पारित दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१) 


क्र. कक्ष १९-जि.प.-प:'स--ग्रापंनि-निवडणूक खर्च-०७-२०२१ — 








महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम १५ ख (१) व कलम ६२ क (१) अन्वये खालील व्यक्तींना निरर्ह असल्याचे 
घोषित करण्यात येत आहे. ते या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता, परिषदेचा व पंचायतेचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा 
सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास xs असतील. 

















अनुसूची 
अ. क्र. पंचायत समिती निर्वाचक गण क्रमांक व नाव Pre ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव 
(१) (२) (3) (8) 
q पातुर ९५-दिग्रस खिलारी सुलभा शालिकराम, रा. झरंडी, ता. पातुर, जि. अकोला 
२ पातुर १०४-उमरा शांताराम मोतीराम झ्याटे, रा. वसाली, ता. पातुर, जि. अकोला 


अकोला : 


जितेंद्र पापळकर (भा पप्र.से), 
जिल्हाधिकारी, अकोला. 





दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


